सर ज.जी. कला महाविद्यालय, सर ज.जी. 
उपयोजित कला महाविद्यालय आणि सर 
ज.जी.वास्तुझास्र महाविद्यालय या तीन 
शासकीय महाविद्यालयांचे मिळून डी-नोव्हो 
प्रकारांतर्गत अभिमत विद्यापीठ स्थापन 
करण्यासंदर्भात गठीत करण्यात आलेल्या 
टास्क फोर्स समितीच्या अंतिम अहवालास 
मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : एडीआर २०२१/प्र.क्र.७७/तांशि-६ 
मंत्रालय विस्तार भवन, मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :- ०७ जुले, २०२३. 


वाचा:- १) उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचा शासन निर्णय क्रमांक एडीआर-२०२१/प्र.क्र.७७ 
तांशि-६, दिनांक १९ सप्टेंबर, २०२२ व दिनांक ११ ऑक्टोबर, २०२२ चे शुध्दीपत्रक. 
२) राज्य प्रकल्प संचालक राज्य प्रकल्प संचालनालय,राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान 
यांचे पत्र क्र. राप्रसं/रूसा/आदेश/२०२२-२३/२२६, दि.१७ एप्रिल, २०२३. 


प्रस्तावना - 
सर ज.जी. कला महाविद्यालय, सर ज.जी. उपयोजित कला महाविद्यालय आणि सर 


ज.जी.वास्तुशासत्र महाविद्यालय या तीन शासकीय महाविद्यालयांचे मिळून डी-नोव्हो प्रकारांतर्गत 
अभिमत विद्यापीठ स्थापन करण्यासाठी उच्च शिक्षण विभाग, भारत सरकार यांच्याकडून दिनांक २७ 
ऑक्टोबर,२०२१ रोजी इरादा पत्र प्राप्त झाले आहे. त्यानुषंगाने, डी-नोव्हो प्रकारांतर्गत अभिमत 
विद्यापीठ स्थापन करण्याच्या प्रस्तावास तत्कालीन मा. मुख्यमंत्री यांनी मान्यता प्रदान केली. 


०२. उच्च शिक्षण विभाग, भारत सरकार यांनी दिलेल्या इरादा पत्रानुसार (_७[87 of Intent) 
कार्यवाही करण्यासाठी संदर्भ क्र १ येथील दि.१९ सप्टेंबर, २०२२ अन्वये टास्क फोर्स समिती गठित 
करण्यात आली. तसेच, दि.११ ऑक्टोबर, २०२२ रोजीच्या शासन शुध्दीपत्रकान्वये डॉ.विजय जोशी, 
माजी अधिष्ठाता, मुंबई विद्यापीठ यांचा समितीमध्ये सदस्य म्हणून समावेश करण्यात आला होता. 
त्यानुसार, टास्क फोर्स समितीची रचना खालीलप्रमाणे आहे:- 


१ | डॉ.निपूण विनायक,(भा.प्र.से), राज्य प्रकल्प संचालक, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान | अध्यक्ष 
२ | shader तिडके, उपसचिव (कल), उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई निमंत्रक 
३ | प्रा.राजीव मिश्रा, प्रकला संचालक, कला संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य,मुंबई सदस्य 
४ | प्रा.वि.डो.साबळे, अधिष्ठाता, सर ज.जी. कला महाविद्यालय, मुंबई सदस्य 


५ | SLE ALARA, प्रअधिष्ठाता, सर ज.जी. उपयोजित कला महाविद्यालय, मुंबई | सदस्य 
& श्री.विनोद दांडगे, कळला उपसंचालक (प्रशा), कला संचाळनालय,महाराष्ट्र राज्य,मुंबई | सदस्य 
७ | डॉ.विजय जोशी, माजी अधिष्ठाता, मुंबई विद्यापीठ सदस्य 
८ | श्री.प्रकाश पागे, acs अकाऊंट , पागे अँण्ड कंपनी, मुंबई यांचे प्रतिनिधी सदस्य 


शासन निर्णय क्रमांकः एडीआर २०२१/प्र.क्र.७७/तांशि-६ 


०३. उच्च शिक्षण विभाग, भारत सरकार यांनी इरादा पत्राद्वारे सर ज.जी. डी-नोव्हो संस्था स्थापन 
करण्यासाठी खालील ९ अटी व शर्ती पुर्ण करण्याबाबत कळविले आहे. 


1 The proposed Deemed to be University needs to be renamed in accordance with 
the provisions under UGC Act. The Deemed to be Universities cannot use the word 
‘University’ with their name; 


2 A separate and dedicated Society/Trust/Company needs to be registered in the new name 
in accordance with the UGC (Institutions Deemed to be Universities) Regulations, 2019. 

The entire assets of the Institutions need to be transferred in new name. 

4 The Institute needs to prepare detailed syllabi for the courses proposed above the 
emerging areas; 

5 The Institute shall recruit adequate faculty with the requisite qualifications; 

16 | The Institute shall create necessary infrastructure for the proposed Departments 

‘a The Institution shall submit revised DPR, Strategic vision Plan and Rolling 


implementation plan. 


Pe The Institution shall prepare its MoA/Rules in accordance with the UGC Regulations, 
2019. 


a The Institution shall submit letter(s)of their affiliating university to the effect that the 
existing students will continue to be enrolled with the university 


सदर Wel मधील प्रत्येक बाबींचा अभ्यास करुन टास्क फोर्स समितीने अंतिम अहवाल सादर 
केला आहे. सदर अहवालास मंत्रिमंडळाची मान्यता देण्याची बाब सदर नस्तीवर विचाराधीन आहे. 
त्यानुषंगाने, सदर प्रस्ताव दिनांक २८ जून, २०२३रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीसमोर सादर 
करण्यात आला होता. सदर प्रस्तावास राज्य मंत्रिमंडळाची मान्यता प्राप्त झाली आहे. त्यानुसार 
पुढीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात आला आहे. 


शासन निर्णय:- 


सर ज.जी. कला महाविद्यालय, सर ज.जी. उपयोजित कला महाविद्यालय आणि सर 
ज.जी.वास्तुशासत्र महाविद्यालय या तीन शासकीय महाविद्यालयांचे मिळून डी-नोव्हो प्रकारांतर्गत 
अभिमत विद्यापीठ स्थापन करण्यासाठी उच्च शिक्षण विभाग, भारत सरकार यांच्याकडून दिनांक २७ 
ऑक्टोबर,२०२१ रोजी इरादा पत्र प्राप्त झाळे आहे. उच्च शिक्षण विभाग, भारत सरकार यांनी 
दिलेल्या इरादा पत्रातील (Letter of Intent) अटीवर कार्यवाही करण्यासाठी संदर्भ क्र १ येथील 
दि.१९ सप्टेंबर, २०२२ च्या शासन निर्णयान्वये टास्क फोर्स समिती गठित करण्यात आली होती. 
सदर अटी मधील प्रत्येक बाबींचा अभ्यास करुन टास्क फोर्स समितीने अंतिम अहवाल सादर केला 
असून त्यास पुढीलप्रमाणे मान्यता देण्यात येत आहे. 

१) सर ज.जी. कला महाविद्यालय, सर ज.जी. उपयोजित कला महाविद्यालय आणि सर 
ज.जी.वास्तुशासत्र महाविद्यालय या तीन शासकीय महाविद्यालयांचे मिळून डी-नोव्हो प्रकारांतर्गत 
अभिमत विद्यापीठ स्थापन करण्यास मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 

२) सर ज.जी. कला महाविद्यालय, सर ज.जी. उपयोजित कला महाविद्यालय आणि सर 


ज.जी.वास्तुशासत्र महाविद्यालय या तीन शासकीय महाविद्यालयांचे मिळून डी-नोव्हो प्रकारांतर्गत 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एडीआर २०२१/प्र.क्र.७७/तांशि-६ 


प्रस्तावित अभिमत विद्यापीठाचे नाव “सर ज.जी. कला, वास्तुकला आणि अभिकल्प विद्यालय / Sir 
J J School of Art, Architecture and Design (Deemed to be University under De-novo 
category )” असे ठेवण्यास मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 

३) “SIR J. J. SCHOOL OF ART, ARCHITECTURE AND DESIGN FOUNDATION” 
या नावाने भारतीय कंपनी अधिनियम 2093 अंतर्गत GSA ८ (Section ८) खाली (Sponsoring 
Body) म्हणून प्रायोजक संस्थाकरिता कंपनीची नोंदणी करण्यास व ही कंपनी १००% शासनाच्या 
मालकीची ठेवण्यास मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 

४ शासनाच्या मालकीची प्रायोजक कंपनी (Sponsoring Body) स्थापन करण्यासाठी 
टास्कफोर्स समितीने शिफारस केल्याप्रमाणे कंपनीच्या ARTICLES OF ASSOCIATION (AOA) 
aifet MEMORANDUM OF ASSOCIATION (MOA) यास मान्यता देण्यात येत आहे. 

५) शासकीय कंपनी स्थापन झाल्यानंतर शासन स्तरावरुन तिन्ही संस्थाची (सर ज.जी.कला 
महाविद्यालय, सर ज.जी.उपयोजित कला महाविद्यालय, सर ज.जी.वास्तुकला महाविद्यालय) 
मालमत्ता “SIR J J SCHOOL OF ART, ARCHITECTURE AND DESIGN FOUNDATION” या 
शासकीय कंपनीच्या नावावर करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 

६) तज्ञ समितीने शिफारस केल्यानुसार प्रस्तावित विद्यापीठामध्ये खालील पदव्युत्तर ७ 


अभ्यासक्रम राबविण्यास व विद्यार्थी क्षमतेस मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ. । विद्यालयाचे नाव । अभ्यासक्रमाचे नावा | कालावधी | पदवी विद्यार्थी क्षमता 

क्र. 

वि सर ज.जी. कला Contemporary Art | 8 Wa एम.एफ.ए | 244+24=4o 
महाविद्यालय Practices 

2 सर ज.जी. Metropolitan 3a एम.आर्क | 24424=4o 
वास्तुकला Architecture 
महाविद्यालय 

3 सर ज.जी. Communication 6 Wa एम.डेस 244+24=4o 
अभिकल्प and Experience 
महाविद्यालय Design 

3 Typography and 3a एम.डेस | 244+24=4o 

type Design 

षु सर ज.जी. कला Art Education ४सत्र एम.एफ.ए.। ८--८-१६ 
महाविद्यालय 

६ सर ज.जी. Architecture ४सत्र VAs C+C=9G 
वास्तुकला Education 
महाविद्यालय 

9 सर ज.जी. Design Education ° Wa एम.डेस ९--९>>१८ 
अभिकल्प 
महाविद्यालय 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः एडीआर २०२१/प्र.क्र.७७/तांशि-६ 


७  डी-नोव्हो प्रकारांतर्गत प्रस्तावित अभिमत विद्यापीठाकरिता इरादा पत्रातील 
अटी व शर्तीनुसार सर ज.जी. कळा आवारामध्ये विभागनिहाय खालीलप्रमाणे जागा निश्चित करण्याचे 
प्रस्तावित आहे. त्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


i) Department of Contemporary Art Practices (M.F.A. in | सर ज.जी. कला 

Contemporary Art Practices) महाविद्यालयाच्या 
आवारातील दोन्ही डिन 
बंगलो व त्यांचा आवार 


ii) Department of Metropolitan Architecture (M. हाला 1 नवीन वास्तुकला इमारत 
Metropolitan Architecture) 
iii) Department of Typography and Type Design (M. Des. In उपयोजित कलेच्या &--५ 


Typography and Type इमारत 
iv) Department of Communication and Experience Design (M. उपयोजित कलेच्या Gt+4 
Des. In Communication & Experience Design) इमारत 


V) Department of Art, Architecture and Design Education | वास्तुकला इमारत 
(M.F.A. in Art Education, M. Arch. In Architectural Education, 
M. Des. In Design Education) 


८) डी-नोव्हो प्रकारांतर्गत प्रस्तावित अभिमत विद्यापीठाकरिता तयार करण्यात आलेले 


Revised DPR, Strategic vision Plan and Rolling implementation ७॥॥चा मसुदा सोबत 
जोडण्यात येत असून त्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 

९) डी-नोव्हो प्रकारांतर्गत प्रस्तावित अभिमत विद्यापीठाकरिता तयार करण्यात आलेल्या 
नियम आणि विनियम (Rules and Regulation) चा मसुदा सोबत जोडण्यात येत असून त्यास 
मान्यता देण्यात येत आहे. 

qo) सर ज.जी. कला महाविद्यालय, सर ज.जी. उपयोजित कळला महाविद्यालय आणि सर 
ज.जी.वास्तुशासत्र महाविद्यालय या तीन शासकीय महाविद्यालयांचे मिळून डी-नोव्हो प्रकारांतर्गत 
अभिमत विद्यापीठासाठी शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी यांच्या वेतन व इतर अत्यावश्यक बाबींकरिता 
रु ५०,३७,९०,८६६/- (रू पन्नास कोटी, सदत्तीस लक्ष नव्वद हजार आठशे सहासष्ट फक्त) इतका 
आवर्ती वार्षिक खर्च अपेक्षित असून त्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 

११) सर ज.जी. कला महाविद्यालय, सर ज.जी. उपयोजित कला महाविद्यालय आणि सर 
ज.जी.वास्तुशास्त्र महाविद्यालय या तीन शासकीय महाविद्यालयांची मालमत्ता SIR J. J. SCHOOL 
OF ART, ARCHITECTURE AND DESIGN FOUNDATION या शासकीय कंपनीच्या नावावर 
करण्यासाठी महसूल व वित्त विभाग यांच्याशी विचार-विनिमय करुन पुढील कार्यवाही करण्यास 
तसेच मुद्रांक व नोंदणी शुल्क माफ करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 

१२) प्रस्तावित डी-नोव्हो विद्यापीठ स्थापनेनंतरसुध्दा या विद्यापीठाला वेतन व वेतनेतर 
बाबींसाठी शासनाने अर्थसहाय्य करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


झासन निर्णय क्रमांकः एडीआर २०२१/प्र.क्र.७७/तांशि-६ 


१३) SIR J. J. SCHOOL OF ART, ARCHITECTURE AND DESIGN FOUNDATION 
या स्थापन होणाऱ्या शासकीय कंपनीद्वारे प्रस्तावित डी-नोव्हो विद्यापीठास दैनंदिन वापरासाठी 
आवर्यक जागा मोफत देण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


हे आदेश नियोजन विभागाच्या सहमतीने अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक १९१/१४७१ 
दि. ३ मे, २०२३ अन्वये व वित्त विभागाच्या सहमतीने अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक ५२६/व्यय ५, 
दि.२४ मे, २०२२ अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०७०७१६२६५०८८०८ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
SATISH 
JAGDERAO TIDKE _ फाड 
(afer तिडके) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे अपर मुख्य सचिव. 
२. मा. उप मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे सचिव. 
३. मा. मंत्री (उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग) यांचे खाजगी सचिव. 
४. मा. मुख्य सचिव यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक. 
५. मा. अपर मुख्य सचिव (महसूल) यांचे स्वीय सहायक. 
६. प्रधान सचिव (उच्च व तंत्र शिक्षण) यांचे स्वीय सहायक 
७. संचालक, कला संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
८. अधिष्ठाता (सवी, कला संचालनालयामार्फत. 
९. प्राचार्य, सर ज.जी कला वास्तुशास्त्र महाविद्याळय,मुंबई. 
१०.संचालळक, ळेखा व कोषागारे, मुंबई. 
११.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
१२.निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 
१३.महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र १ / २, मुंबई/नागपूर. 
१४.महालेखापाल (लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र १ / २, मुंबई/नागपूर 
१५.वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१६.निवडनस्ती कार्यासन तांशि-६, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


